मातोश्री शासकीय वसतिगृह (मुलांचे), चर्चगेट, 
मुंबई या वसतिगृह इमारत दुरुस्ती व 
नुतनीकरणाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.९१/मशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर,२०२३. 
संदर्भ :- १) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.अर्थस २०२३/(४९/२३)/प्रशामा/ळलेखा- 
२/ ७०३६, दिनांक १२/०६/२०२३. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ(मु/का- 
२/१८५४/२०२३, दिनांक ०२/०५/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भिय १) येथील दिनांक १२/०६/२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये मातोश्री शासकीय वसतिगृह (मुलांचे), चर्चगेट, मुंबई या शासकीय वसतिगृहाच्या 
इमारतीमधील तळमजला ते सहावा मजल्यावरील निवास खोल्या, हॉल,पॅसेज, टॉयलेट, स्टेअरकेस मधील 
सिमेंट गिलावा व रंगकाम करण्याचे काम करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर कामाबाबत कार्यकारी 
अभियंता, इलाखा शहर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांजकडील खर्चाची अंदाजपत्रके सादर 
करण्यात आली असून प्रस्तूत कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी 
संदर्भिय २) येथील दिनांक ०२/०५/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये तांत्रिक सहमती प्रदान केळी आहे. यास 
अनुसरुन सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मातोश्री शासकीय वसतिगृह (मुलांचे), चर्चगेट, मुंबई या वसतिगृहाच्या इमारत दुरुस्ती व 
नुतणीकरणाच्या कामाकरीता खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.१,३२,७७,३९०/- (रुपये एक 
कोटी बत्तीस लक्ष सत्याहत्तर हजार तीनशे नव्वद फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

RECAPITULATION STATEMENT 


Name of Work :- Replastering/ Repainting Internally to Gr.Floor to 6th Floor (Various rooms, Hall, 
Staircase Toilet and Passage) at Govt. Boy's Hostel Building, C Road, Churchgate, Mumbai. 


Sr.No. | Esti. No. Name of Work Amount 


1 32 Rlplastering Internally to Gr.floor, Ist floor, 2nd floor, 3rd floor, 2067191.00 
4th floor & 6th floor (Various rooms) at Govt. Boy's Hostel 
Building, C Road, Churchgate, Mumbai. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.९१/मशि-३, 


2 33 Replastering Internally to Grfloor to 6th floor staircase | 1960912.00 
(3 staircase) and Gr. floor to 4th floor and 6th floor toilet and 
passage at Govt. Boy's Hostel Building, C Road, Churchgate, 
Mumbai. 
3 34 Replastering Internally to 501 to 506,508,532,534,to 547 &548 to 1577433.00 
561,563,405,407,439,450,451, store room, hall room at Govt. 
Boy's Hostel Building,C Road, Churchgate, Mumbai. 
4 35 Repainting Internally to Gr. floor, 1st floor and 2nd floor (Various | 1926731.00 
rooms) at Govt. Boy's Hostel Building, C Road,Churchgate, 
Mumbai. 
5 36 Repainting Internally to 3rd floor, 4th floor & 6th floor (Various | 1709614.00 
rooms) at Govt. Boy's Hostel Building, C Road, Churchgate, 
Mumbai. 
| 37 Repainting Internally to Gr.floor to 6th floor staircase | 1171758.00 
(3 staircase) and Gr. floor to 4th floor and 6th floor toilet and 
passage at Govt. Boy's Hostel Building, C Road, Churchgate, 
Mumbai. 
Total 10413639.00 
Add 0.50% Labour Insurance 52068.20 
Add 18% GST | 1874455.02 
Add 5% Centage Charges 520681.95 
Add 4% Contingencies Charges 416545.56 
TOTAL | 13277389.73 
SAY RS. | 1,32,77,390/- 
2. अटी :- 

१) स्थापत्य कामाच्या पूर्ततेच्या कालावधीतच ढोबळ स्वरुपात गृहीत धरण्यात आलेल्या अनुषंगिक 
तरतूदींबाबत योग्य नियोजन करुन सविस्तर अंदाजपत्रकानुसारच पुढील कार्यवाही करुन काम 
हाती घ्यावे. 

२) काम सुरु करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिक्षक अभियंता 
व मुख्य अभियंता तसेच उपभोक्ता खात्याचे सक्षम अधिकारी यांच्याकडून साक्षांकित करण्यात यावे. 

3) सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची SISA लागणार नाही, यादृष्टीने विशेष दक्षता 
घेण्यात यावी. 

४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, झासन निर्णय,क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ०७.०७.२०१७ नुसार प्रस्तुत कामाशी संबंधीत मुद्यांची कार्यवाही करावी. 

६) प्रस्तुत कामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय बांधकाम हाती घेण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/प्र.क्र.९१/मशि-३, 


३. या कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८,४२०२ शिक्षण, क्रीडा, कला व संस्कृती यांवरील 
भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०३ विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, (००)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) 
(४२०२ ००७९), ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दिनांक २०/०९/२०१९ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला उपविभाग-पाच महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील अ.क्र.३, परिच्छेद क्रमांक १३४(३) नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३१००३१२५९०२८८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA SATA व नांवाने, 


Digitally signed by HEMANTKUMAR PANDHARINATH BAVISKAR 
H E M A NT K U M A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7 1de9bdf8c28541d92a5cd36d72231 Sbab7f006ec5420633722 
P A N D H A R | N AT H d42e0976d82a8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=284A4236AE7795D36DD2ECB5AC6CA70C333A3CF1B13, 
F66828D224AE2026B37E9, cn=HEMANTKUMAR PANDHARINATH 
BAVISKAR case 
Date: 2023.10.03 13:02:40 +05'30" 
(हे.पं.बाविस्कर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. संचालक,उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई. 

९. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई. 

१०.अधिक्षिक, मातोश्री शासकीय वसतिगृह (मुलांचे), चर्चगेट, मुंबई 

११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग, व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन-इमा-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१५.अवर सचिव (साशि-१/मशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६. निवड नस्ती (मशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


